सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
खुद्दच्या आस्थापनेवरील २३ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थापना-२०१५/प्र.क्र.२७/आस्था-१/भाग-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भः १) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.विभाग,क्र.आस्थाप्र-२०१५/प्र.क्र.२७/आस्था-१, 
दि.१६/०३/२०१६. 
२) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.विभाग,क्र.आस्थाप्र-२०१६/प्र.क्र.३७५/आस्था-१, 
दि.२४/११/२०१६ तसेच शुध्दीपत्रक समक्रमांक दि.०२/१२/२०१६ व दि.१६/०२/२०१७ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दि.१०/०२/२०१७ 
8) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.विभाग,क्र.आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.१९७/आस्था-१, 
दि.०९/०६/२०१७. 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक,दि.०३/१०/२०१७ 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.१५/०२/२०२१ 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.२२/०२/२०२२ 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.१८.८.२०२२ 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.०८.०२.२०२३ 
) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि.क्र.आस्थापना-२०१५/प्र.क्र.२७/आस्था-१/भाग-१ 
दि.०९/०३/२०२३. 
११) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१.०८.२०२३ व 
शासन शुध्दिपत्रक समक्रमांक, दि.०६.०९.२०२३. 


Go 


शासन निर्णय : 

या विभागाच्या (खुद्द) मंत्रालयीन आस्थापनेकरीता १४६ पदे मंजूर असून त्यापैकी सोबतच्या 
विवरणपत्रात दर्शविलेली एकूण २७ पदे दिनांक ३१/१२/२०१७ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र.२ येथील 
दि.१५/१०/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. तद्नंतर प्रशासकिय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार ८०% पदे म्हणजेच ११६ पदे कायम करण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.३ 
नुसार मान्यता देण्यात आली आहे. 


2. तद्नंतर या विभागातून विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग हा नवीन विभाग निर्माण करण्यात आला. सदर विभागास संदर्भ क्र.४ येथील दि.०९/०६/२०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये या विभागातील पदांमधील २९ पदे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (खुद्द) मंत्रालयीन आस्थापनेकरीता एकूण ११७ पदे मंजूर असून 
त्यातील ६ अस्थायी पदे या विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय एकात्मता, विश्वबंधुत्व व विचार 
संवर्धन समितीच्या कामकाजासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतात. सबब,आता उर्वरित १११ पैकी २३ अस्थायी पदांना 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-२०१५/प्र.क्र.२७/आस्था-१/भाग-१ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.३१.०८.२०२३ तसेच शासन शुध्दीपत्रक 
दि.०६.०९.२०२३ मधील अटींच्या अधीन राहुन दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


३. यासंदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्रमांक एन-२, २२५१-सेक्रेटरीएट, सामाजिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट 
(०१) (०१) सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग (2249 099 3) (०१) वेतन, योजनेतर” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची घालण्यात येऊन चालू वर्षाकरीता मंजूर करण्यात येणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.३१.०८.२०२३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९१५११४८१८००२२ आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
ANIL KONDAJI 11 ऐता ci 


160922aaaSdec8888d343a4735679 
8e6c9cf27e4353d60e51, postalCode=400032, st=Maharashtr 


st=Mahari 
serialNumber=FD9B93035F4DA174C04FA7 1634FE1F6AA493C7 
8A5335F985651F937888DF7A89, cn=ANIL KONDAJI AHIRE 


Date: 2023.09.15 11:50:19 +05'30' 


(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
७ महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई. 
७ अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई. 
७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७ वित्त विभाग (का.व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
७ अवर सचिव (का.रोखशाखा/अर्थसंकल्प), सा.न्या. व वि.स. विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ निवडनस्ती (आस्था-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


शासन निर्णय : आस्थाप्र-२०१५/प्र.क्र.२७/आस्था-१/भाग-१ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :१४ सप्टेंबर, २०२३. 


अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी (रुपये) | पदांची संख्या | 
। कायम | हंगामी 
गट-अ 
१ | अमु.स./प्रधान सचिब/ सचिव | २२५०००-२२५०००(प.५.0.-१७) १. |. -- | 
२ | उप सचिव (भाप्रसे) ae eee 
3. | किंवा सह सचिव/ ३७४००-६७०००(ग्रेड पे-८७७००) g g 
४ | उपसचिव १५६००-३९१००(ग्रेड पे-७६००) g Po | 
५ | अवर सचिव १५६००-३९१००९ग्रेड पे-६६००) 2 2 
६ | सहायक संचालक ९३००-३४८००(ग्रेड पे-५४००) g |. -- | 
'एकूण गट-अ प द डं 
गट-ब 
१ | कक्ष अधिव ९३००-३४८००९ग्रेड पे-४४००) १२ 
२ | वरिष्ठ स्वीय सहायक/ १५६००-३९१००९ग्रेड पे-६६००) po - | = | 
3 | निवडश्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८००९ग्रेड पे-४६००) २ | - | 
४ | उच्चश्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८००९(ग्रेड पे-४४००) ३ १ 
५ | सहायक कक्ष अधिव ९३००-३४८००९(ग्रेड पे-४३००) RC शै 
६ । निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) | ९३००-३४८००९ग्रेड पे-४३००) ३. | -- | 
७ | निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) | ९३००-३४८००९ग्रेड पे-४३००) | -- | ९ 
'एकूण गट-ब प CC v 
गट-क 
१ | लघुटंकलेखक ५२००-२०२००९(ग्रेड पे-२४००) | -- | ९ 
२ | लिपिक-टंकलेखक & 200-20200(YS पे-१९००) av ९ 
३ | वाहन-चालक ५२००-२०२००(ग्रेड पे-१९००) g |. -- | 
'एकूण गट-क प २५ | १० | 
गट-ड 
१ | हवालदार ४४००-७४४०९(ग्रेड पे-१६००) | - | १ 
२ [ARF | डॅडॅ००-७४४०(ग्रेड पे-१६००) 
३ | रोनिओ शिप ४४००-७४४०९ग्रेड पे-१६००) | - | ९ 
४ | झेरॉक्स मशीन चालक ४४००-७४४०९ग्रेड पे-१६००) g 
५ | शिपाई ४४००-७४४०९(ग्रेड पे-१३००) ८ १ 
'एकूण गट-ड प g ष्‌ 
'एकूण ८८ | २३ 


